RNINo . MAHBIL / 2012/ 47985 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
भाग एक - अ -पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - २० ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ - २५, २०१९ / अग्रहायण २८ ते पौष ४ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ११ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्या-११/ नपा/ आरआर-४१७/ इ/ २०१९.-- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम 
२० व महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम, २०१० मधील नियम 
क्रमांक ६ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , दौलत देसाई , जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर, या प्रकटनाद्वारे असे प्रसिद्ध करतो की , खालील 
अनुसूचीत नमूद केल्याप्रमाणे मुरगूड नगरपरिषदेच्या दिनांक १२ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे सर्वसाधारण सभेमध्ये संबंधित व्यक्तींना मुरगूड 
नगरपरिषदेवर नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केल्याचे जाहीर करणेत आले आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


नामनिर्देशित सदस्यांची नावे 


सर्वसाधारण सभा दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


मुरगूड नगरपरिषद 


१. गोधडे बाजीराव ईश्वरा 


१२ - ९ -२०१९ 


२. खराडे सुहास पांडुरंग 


दौलत देसाई , 


जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , १३ डिसेंबर २०१९ . 


ORDER 


क्रमांक कार्या-११/ नपा/ आरआर-४१७/ इ/ २०१९.- As per provisions containedintheSection 20 of the Maharashtra 
Municipal Councils ,Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 and as per the Rule No. 6 of the 
Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats (Qualifications and the procedure for appointment 
of Nominated Councillors ) Rules , 2010 . 


1, Daulat Desai, the Collector of Kolhapur,hereby publish in the following Schedule the names of the 
persons who has been nominated as Nominated Councillors of the Murgud Municipal Council in Kolhapur 
District in the GeneralMeeting of the Murgud Municipal Council held dated 12th September 2019 . 


( १ ) 


एच -५४६, भाग एक - अ ( पु.वि.पु.) - २० 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ - २५, २०१९ / अग्रहायण २८ ते पौष ४, शके १९४१ 


Schedule 


Sr. No. 


Name of the 
Municipal Council 


Name of the 
Nominated Councillors 


Date of 
GeneralMeeting 


1 


2 


3 


4 


1 


Murgud Municipal Council 


12-9-2019 


1. Godhade Bajirao Ishwara 
2. Kharade Suhas Pandurang 


DAULAT DESAI, 
Collector, Kolhapur. 


Kolhapur, 13th December 2019 . 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 
पुणे जिल्हा परिषद , पुणे 

अधिसूचना 
क्रमांक जिप/ साप्र/ सां -९ ३/ २०१९ .-- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती ( वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे) नियम , १९ ६४ मधील ६ 
नुसार सादर केलेल्या पुणे जिल्हा परिषद आणि पुणे जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व पंचायत समित्यांचा सन २०१८-१९ च्या वार्षिक प्रशासन अहवालास 
दिनांक ६ डिसेंबर २०१ ९ रोजी झालेल्या पुणे जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत ठराव क्रमांक ६३७ अन्वये मंजुरी देणेत आलेली आहे. 

उदय जाधव, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

पुणे जिल्हा परिषद, पुणे. 
पुणे , ११ डिसेंबर २०१९ . 


BY CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
Pune Zilla Parishad, Pune 

Notification 
क्रमांक जिप/ साप्र/ सां -९ ३/ २०१९. According to the provisions in Maharashtra Zilla Parishad and Panchayat 
Samiti s (Publication of Annual Administrative Report ) Rule , 1964 under Rule No. 6 Zilla Parishad , Pune 
has approved the Annual Administrative Report for the year of 2018-2019 of Zilla Parishad , Pune in it s 
General Body Meeting by Resolution No. 637 on 6th December 2019 . 

UDAY JADHAV , 
Chief Executive Officer, 

Pune Zilla Parishad, Pune. 
Pune , 11th December 2019 . 


सांगली जिल्हा परिषद , सांगली 

अधिसूचना 
क्रमांक साप्रवि / आस्था/ वशि-६४११ / २०१९ .--महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती ( वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे) सुधारणा 
नियम, १९ ६६ व सुधारित नियम, १९ ८१ अन्वये सांगली जिल्हा परिषदेचा सन २०१८-१९ चा वार्षिक प्रशासन अहवाल जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ चे ठराव क्रमांक ४३८ अन्वये मंजूर होऊन तो प्रसिद्ध करणेत आलेला आहे. 


अभिजित राऊत , 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
सांगली जिल्हा परिषद , सांगली. 


सांगली, १२ डिसेंबर २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ९ - २५, २०१९ / अग्रहायण २८ ते पौष ४, शके १९४१ 


३ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खाली दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिद्ध झाल्या आहेत. 

शुक्रवार , डिसेंबर ६, २०१९ / अग्रहायण १५, शके १ ९ ४१ 


जिल्हाधिकारी , पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पसन / कावि /कार्या-१/ १३११ / २०१९.--- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्ती करण्याची 
पद्धती) नियम , २०१० चे नियम (६) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , नवल किशोर राम , जिल्हाधिकारी, पुणे, या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर 
करतो की , पुणे जिल्ह्यातील लोणावळा नगरपरिषदेच्या नामनिर्देशित पदासाठी दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये 
खालील सदस्य लोणावळा नगरपरिषदेचे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत . 

परिशिष्ट 
नगरपरिषदेचे नाव 

नामनिर्देशित सदस्याचेनाव 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


१ 


लोणावळा 


मिलींद सुरेश खळदकर 


नवल किशोर राम, 
जिल्हाधिकारी, पुणे 


पुणे, 


३ 


डिसेंबर २०१९ . 


Order 
No. PSN /WS /KS - 1/ 1311 /2019. — In exercise of the powers vested in me under Maharashtra Municipal 
Councils , Nagarpanchayats (Nominated member qualification and election procedure) Rule , 2010 ( 6 ), 
I, Naval Kishor Ram , Collector, Pune, hereby publish the name of person who has been declared 
elected as Nominated Member of Municipal Council, Lonavala in special meeting conveyed on 
17th September 2019 . 

Schedule 
Sr. No. 

Name ofMunicipal Council Name ofNominated Member 
2 

3 
Lonavala 

Milind Suresh Khaladkar 


1 


NAVAL KISHOR RAM , 

Collector, Pune. 


Pune, 3rd December 2019 . 


मंगळवार , डिसेंबर १० , २०१९ / अग्रहायण १९ , शके १९ ४१ 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन, पुणे विभाग , पुणे यांजकडून 


वाचा.- 


( १ ) संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक नपसु -२००१/ सीआर -१-५ , दिनांक १ जानेवारी 


२००१. 


(२ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे आदेश क्रमांक - रानिआ/ नप-२०१४ /प्र. क्र . १५/ का.-६, दिनांक 

२२ मे २०१५. 
( ३) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / नप -२०१९/प्र . क्र . १२ / का . ६, दिनांक 

१ ९ नोव्हेंबर २०१९ . 
(४ ) जिल्हाधिकारी, पुणे यांचा प्रस्ताव क्रमांक पसन/ कावि / रा.न.प./निवडणूक -१३०२/ २०१९, दिनांक ३ डिसेंबर २०१९ , प्राप्त 

दिनांक ७ डिसेंबर २०१९ . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ९ - २५ , २०१९ / अग्रहायण २८ ते पौष ४ , 


शके १ ९ ४१ 


आदेश 


क्रमांक नपा-१/ कावि -८०२/ २०१९.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ९ 
( २) मधील तरतुदीन्वये, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व आरक्षणासह राखून ठेवावयाच्या स्त्री सदस्य संख्या, तसेच अनुसूचित जाती व 
अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाची एकूण सदस्य संख्या सन २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार निश्चित केलेली आहे. 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ७४ चे पोट- कलम ( २) व ( ३) च्या परंतुकान्वये 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करून संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींची सदस्य संख्या निश्चित 
करण्याचे अधिकार प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन यांना " वाचा " मधील संदर्भ क्रमांक १ येथील आदेशान्वये प्रदान केले आहेत . 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ मधील कलम ९ ( २) व संदर्भ क्रमांक १ येथील 
आदेशानुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून राजगुरूनगर नगरपरिषदेची सदस्य संख्या सोबतच्या परिशिष्ट " अ" मध्ये देण्यात 
आलेली आहे. 


अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी प्रत्येकी एक पद देय असल्याने ते महिलेकरिता राखीव होईल किंवा कसे ? हे 
सोडतीद्वारे ठरविण्यात येईल. सोडतीमध्ये ही दोनही पदे महिलेसाठी राखीव झाल्यास सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी ६ ऐवजी ४ पदे 
व सोडतीमध्ये दोन प्रवर्गांपैकी एका प्रवर्गातील एक पद महिलेसाठी राखीव आल्यास सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी ६ ऐवजी ५ पदे 
राखीव होतील . 


सबब , राजगुरूनगर नगरपरिषदेची सोबतच्या परिशिष्ट " अ" मध्ये निश्चित केलेल्या सदस्य संख्येनुसार सार्वत्रिक निवडणूक -२०२० 
घ्यावयाची आहे. 


प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग , पुणे 


परिशिष्ट " अ " 


जिल्हा पुणे 


अ.क्र . 


नगरपंचायतीचे निवडून 

द्यावयाची 


नाव 


सदस्य 


राखून ठेवलेल्या सदस्यांची संख्या रकाना ७ पैकी महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागेची विभागणी 
अनुसूचित अनुसूचित नागरिकांचा महिला अनुसूचित अनुसूचित नागरिकांच्या सर्वसाधारण 
जाती जमाती मागास 

जाती जमाती मागास महिला 
साठी साठी प्रवर्गासाठी 

साठी साठी प्रवर्गासाठी 
(रकाना ४ (रकाना ५ (रकाना ६ 

पैकी ) पैकी) 


संख्या 


पैकी) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१० 


११ 


१ 


राजगुरूनगर 


१८ 


१ 


१ 


w 


३ 


- 


टीप .-- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी प्रत्येकी एक पद देय असल्याने ते महिलेकरिता राखीव होईल किंवा कसे ? हे 
सोडतीद्वारे ठरविण्यात येईल. सोडतीमध्ये ही दोनही पदे महिलेसाठी राखीव झाल्यास सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी ६ ऐवजी ४ पदे 
व सोडतीमध्ये दोन प्रवर्गांपैकी एका प्रवर्गातील एक पद महिलेसाठी राखीव आल्यास सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी ६ ऐवजी ५ पदे 
राखीव होतील. 


डॉ . दीपक म्हैसेकर , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 
नगरपालिका प्रशासन, पुणे विभाग, पुणे. 


पुणे , ९ डिसेंबर २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ - २५ , २०१ ९ / अग्रहायण २८ ते पौष ४, शके १९ ४१ 


y 


BY DIVISIONAL COMMISSIONER AND REGIONAL DIRECTOR , 


MUNICIPAL ADMINISTRATION , PUNE DIVISION , PUNE 


Read.-- ( 1) Order No. Napasu - 2001/ C . R. -1-5 , dated 1st January 2001 of Director, Municipal 

Administration , Mumbai. 
(2 ) State Election Commission , Maharashtra State , Mumbai, Order No. Letter RNA/NP - 2014 /CR 

15 /Dask -6 , dated 22nd May 2015 . 
( 3 ) State Election Commission , Maharashtra State , Mumbai D. Order No. RNA /NP - 2019 /CR 

12 /Desk -6 , dated 19th November 2019 . 
( 4 ) Collector, Pune proposal No. PSN /WD /Ra.np. /Election - 1302/2019, dated 3rd December 2019 , 

Received dated 7th December 2019 . 


Order 


No. NP - 1 /WS -802 /2019 .--In exercise of the powers under Section 9 (2 ) of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 after taking into consideration the 
population figures of Census of India , 2011 ( including the population of Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes and Other Backward Classes of Citizens), the number ofCouncillors to be elected and the number 
of seats to be reserved for Women ( including the seats belonging to SC /ST/BC of Citizens) and the 
number of seats to be reserved for SC /ST/ BC of Citizens in respect of Rajgurunagar Nagar Parishad , 
Pune district has to be fixed as per order mentioned at reference No. 2 above . 

In exercise of the powers conferred by the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and 
Industrial Townships Act, 1965 , Section 74 (2 ) , (3 ) Director, MunicipalAdministration has delegated the 
powers to fix the number of seats in respect to Municipal Councils vide its letter mentioned at reference 
No. 1 above . 


Now , Therefore , in exercise of the powers contained in sub -section (2 ) of Section 9 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 , the Regional Director of 
Municipal Administration , Pune Division , Pune , hereby fixes the number of seats to be elected for 
Rajgurunagar Nagar Parishad as in Annexure " A " . 

The number of seats to be reserved for women with respect of Scheduled Castes and Scheduled 
Tribes , shall be decided by drawing the lots . By drawing the lots if 2 seats becomes reserved for women , 
then out of 6 seats , 4 seats will be reserved for general women . And if 1 seat becomes reserved for 
women belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, then out of 6 seats , 5 seats will be reserved 
for general women . 

The general election 2020 of Rajgurunagar Nagar Parishad of District Pune for the seats mentioned 
in the accompanying Annexure " A " should be held as per this order. 


BY THE REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION AND 
DIVISIONAL COMMISSIONER , PUNE DIVISION , PUNE 

ANNEXURE " A " 


District Pune 


Sr. 
No. 


Name of 
Municipal 
Council 


Total 
Number 

of 
Councillors 

to be 
elected 


No. of Seats reserved for 
S. C. S. T. Backward Women 

Class of 
Citizens 


Out of Col. 7 seats reserved for Women 
S.C. 

S.T. Backward General 
( out of 

(out of Class of Women 
col. 4 ) 

Citizens 
(out of 


col. 5 ) 


col. 6 ) 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


1 


Rajgurunagar 


18 


1 


1 


5 


9 


0 


3 


6 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ९ - २५ , २०१९ / अग्रहायण २८ ते पौष ४ , 


शके १ ९ ४१ 


Note . — The number of seats to be reserved for women with respect of Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes, shall be decided by drawing the lots . By drawing the lots if 2 seats becomes reserved 
for women , then out of 6 seats , 4 seats will be reserved for general women . And if 1 seat becomes 
reserved for women belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes , then out of 6 seats , 5 seats 
will be reserved for general women . 

Dr. DEEPAK MHAISEKAR , 
Regional Director,Municipal Administration 

and Divisional Commissioner, 

Pune Division , Pune. 
Pune, 9th December 2019 . 


शके १ ९ ४१ 


बुधवार , डिसेंबर ११, २०१९ / अग्रहायण २० , 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 


क्रमांक पंस सभापती / आरक्षण/ ग्रापं -१ / आरआर-१०५०/ १/ २०१ ९. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) 
आणि पंचायत समित्या ( सभापती , उपसभापती) ( पदाचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १ ९ ६२ च्या तरतुदीस अनुसरून महाराष्ट्र शासन , 

ग्रामविकास 
विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक पंसनि -२०१८/प्र. क्र . २१८ (२)/पंरा-२ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ अन्वये सोलापूर जिल्ह्यातील पंचायत समिती 
सभापती राखीव पदांची संख्या व त्यांचे जिल्हानिहाय वाटप निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्याकरिता अनुसूचीमध्ये नमूद 
केलेप्रमाणे सभापती पदांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे . 


परिशिष्ट 


१ 


१ 


१ 


अनुसूचित जाती 

आरक्षित पदांची संख्या 
( अ) अनुसूचित जातीसाठी राखून ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतींच्या पदांची संख्या 

(ब ) अनुसूचित जाती ( महिला) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतींच्या 
पदांची संख्या 
अनुसूचित जमाती 
( अ) अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतींच्या पदांची संख्या 

निरंक 
( ब) अनुसूचित जमाती (महिला) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतींच्या निरंक 
पदांची संख्या. 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( अ ) नागरिकांचा मागास वर्गाच्या प्रवर्गासाठी (विमुक्त जाती व जमातीसह ) 
जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतींच्या पदांची संख्या. 

( ब) नागरिकांचा मागास वर्गाच्या प्रवर्गासाठी ( विमुक्त जाती व जमातीसह) ( महिला) 
जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतीच्या पदांची संख्या. 
सर्वसाधारण 

( अ) सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी असलेल्या जिल्ह्यामधील पंचायत समितीच्या 
सभापतींच्या पदांची संख्या. 

( ब) सर्वसाधारण महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जिल्ह्यामधील पंचायत समितीच्या 
सभापतींच्या पदांची संख्या. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती) (पदांचे आरक्षण व 
निवडणूक) नियम , १९ ६२ च्या नियम २- फ च्या उप- कलम २ ( अ), (ब), ३ ( अ), ३ (ब), ४ ( अ), ४ ( ब), ५ (अ), ५ (ब) व ६ मधील तरतुदीनुसार 
महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग , यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक पंसनि -२०१८/ प्र. क्र . २१८ (२)/पंरा -२, दिनांक नोव्हेंबर २०१ ९ 

रोजीचे 
अधिसूचनेनुसार निश्चित केलेल्या निरनिराळ्या गटांतील पदांचे संख्येस अधीन राहून हे आरक्षण चक्रानुक्रमे पद्धतीने दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ पासूनचे 
पुढील कालावधीकरिता अनुसूचित जाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह) आणि महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या 
पंचायत समिती सभापती पदासाठी बिंदू नामावली निश्चित करणेत येत आहे . 


२ 


३ 


३ 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ - २५ , २०१ ९ / अग्रहायण २८ ते पौष ४, शके १९४१ 


७ 


नियम-२ फ (२), २ (ब ) च्या तरतुदींनुसार अनुसूचित जातीसाठी पंचायत समिती, अक्कलकोट पंचायत समिती आरक्षित करणेत येत आहे. 
नियम -२ फ ( ५) ( अ) च्या तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती महिलांसाठी पंचायत समिती , माळशिरस आरक्षित करणेत येत आहे. 
नियम -२ फ ( ४) ( अ) अन्वये नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी माढा पंचायत समिती आरक्षित करणेत येत आहे . 

नियम -२ फ (५ ) ( अ) अन्वये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलांसाठी १. दक्षिण सोलापूर आणि २. पंढरपूर या दोन पंचायत समित्या आरक्षित 
करणेत येत आहेत . 

नियम -२ फ (५) ( अ) अन्वये महिलांसाठी १. सांगोला, २. मोहोळ आणि ३. मंगळवेढा या तीन पंचायत समित्या आरक्षित करणेत येत आहे . 

वरीलप्रमाणे एकूण आठ पंचायत समित्यांची सभापती पदे आरक्षित झालेने १. बार्शी, २. करमाळा आणि ३. उत्तर सोलापूर या तीन पंचायत 
समित्यांची सभापती पदे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राहतील. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती)( पदांचे आरक्षण व 
निवडणूक ) नियम , १९ ६२ चे तरतुदीप्रमाणे व त्यामध्ये वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा विचारात घेऊन मी , डॉ . राजेन्द्र भोसले, जिल्हाधिकारी, सोलापूर 
जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांचे सभापती पदांचे आरक्षण खालीलप्रमाणे निश्चित करीत आहे तसेच ही बिंदू नामावली दिनांक २१ डिसेंबर २०१ ९ 
पासून सुरू होणाऱ्या पुढील कालावधीसाठी तयार करणेत येत आहे. 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


पंचायत समित्यांची नावे 


सभापती पद ज्या प्रवर्गासाठी आरक्षित 

झाले त्याचा तपशील 


२ 


३ 


१ 


माळशिरस 


अनुसूचित जाती महिला 
अनुसूचित जाती 


अक्कलकोट 


२ 

३ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


पंढरपूर 
दक्षिण सोलापूर 


४ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


माढा 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


५ 

६ 


सांगोला 


महिला 


७ 


मोहोळ 


महिला 


८ 


मंगळवेढा 


महिला 


९ 


बार्शी 


सर्वसाधारण 


१० 


करमाळा 


सर्वसाधारण 


११ 


उत्तर सोलापूर 


सर्वसाधारण 


डॉ . राजेन्द्र ब . भोसले , 

भा.प्र.से., 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


सोलापूर , १० डिसेंबर २०१९. 


गुरुवार , डिसेंबर १२, २०१९ / अग्रहायण २१, शके १९ ४१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचा.-- ( १) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती ) 

( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १९ ६२ चे नियम २ (फ ). 
( २) महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक पंसनि -२०१८ /प्र. क्र . २१८ (१)/पंरा -२ , दिनांक २७ नोव्हेंबर 

२०१ ९ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ९ - २५ , २०१९ / अग्रहायण २८ ते पौष ४ , 


शके १ ९ ४१ 


अधिसूचना 
क्रमांक जिपपंस / सभापती आरक्षण / कावि -२/ ६ ९ ४/ २०१९ . - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि 
पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती )( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १९६२ चेनियम २ (फ) मधील तरतुदीस अनुसरून व महाराष्ट्र शासन, 
ग्रामविकास विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक पंसनि -२०१८ / प्र. क्र . २१८ (१)/पंरा -२, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ अन्वये सातारा जिल्ह्यातील 
पंचायत समिती सभापती पदांची संख्या व त्यांचे तालुकानिहाय वाटप निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार सातारा जिल्ह्याकरिता अनुसूचीमध्ये नमूद 
केलेप्रमाणे सभापती पदांची संख्या खालीलप्रमाणे निश्चित करून दिलेली आहे. 


२ 


परिशिष्ट 


१ 


१ 


२ 


३ 


४ 


अनुसूचित जाती 

आरक्षित पदांची संख्या 
( अ ) अनुसूचित जातीसाठी राखून ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतींच्या पदांची संख्या 

( ब) अनुसूचित जाती ( महिला) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतींच्या निरंक 
पदांची संख्या. 
अनुसूचित जमाती 

( अ ) अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतींच्या पदांची संख्या निरंक 

(ब) अनुसूचित जमाती ( महिला) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतींच्या निरंक 
पदांची संख्या. 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( अ ) नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी (विमुक्त जाती व जमातींसह) राखून ठेवावयाच्या 
जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतींच्या पदांची संख्या. 

( ब) नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग ( महिला) (विमुक्त जाती व जमातींसह) यांच्यासाठी 
राखून 

ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या सभापतींच्या पदांची संख्या. 
सर्वसाधारण 

( ) सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी असलेल्या जिल्ह्यामधील पंचायत समितीच्या 
सभापतींच्या पदांची संख्या. 

(ब) सर्वसाधारण महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जिल्ह्यामधील पंचायत समितीच्या 
सभापतींच्या पदांची संख्या. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती) ( पदांचे आरक्षण व 
निवडणूक) नियम , १९ ६२ च्या नियम २-(फ) मधील तरतुदीस अनुसरून व महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक पंसनि -२०१८ / 
प्र. क्र . २१८ (१)/पंरा-२ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ अन्वये निश्चित केलेल्या निरनिराळ्या गटांतील पदांचे संख्येस अधीन राहून हे आरक्षण चक्रानुक्रमे 
पद्धतीने दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ पासूनचे पुढील कालावधीकरिता अनुसूचित जाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह ) 
आणि महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या पंचायत समिती सभापती पदासाठी बिंदू नामावली निश्चित करणेत येत आहे. 

नियम -२ ( फ )(३), ( अ) ( ब) च्या तरतुदींनुसार अनुसूचित जातीसाठी कराड पंचायत समिती आरक्षित करणेत येत आहे . 
नियम -२ ( फ) (४) ( अ) (ब) व (५ )( ब) च्या तरतुदीनुसार नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी पाटण पंचायत समिती आरक्षित करणेत येत आहे . 

नियम -२ (फ) (४ )( अ) (ब ) च्या तरतुदीनुसार नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग महिलांसाठी १. जावली, २. वाई या दोन पंचायत समित्या आरक्षित 
करणेत येत आहे. 

नियम -२ (फ ) (५) ( अ) (ब) च्या तरतुदीनुसार सर्वसाधारण महिलांसाठी १. सातारा , २. महाबळेश्वर , ३. माण, ४. खटाव या चार पंचायत समित्या 
आरक्षित करणेत येत आहेत . 

वरीलप्रमाणे एकूण आठ पंचायत समित्यांची सभापती पदे आरक्षित झालेने १. कोरेगाव, २. खंडाळा आणि ३. फलटण या तीन पंचायत समित्यांची 
सभापती पदे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राहतील. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती) ( पदांचे आरक्षण व 
निवडणूक ) नियम, १९ ६२ चे तरतुदीप्रमाणे व त्यामध्ये वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा विचारात घेऊन मी, रामचंद्र शिंदे, जिल्हाधिकारी, सातारा 
जिल्ह्यातील ११पंचायत समित्यांचे सभापती पदांचे आरक्षण खालीलप्रमाणे निश्चित करीत आहे तसेच ही बिंदू नामावली दिनांक २१ 

डिसेंबर 

२०१ ९ 
पासून सुरू होणाऱ्या पुढील कालावधीसाठी तयार करणेत येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ९ - २५, २०१९ / अग्रहायण २८ ते पौष ४, शके १९४१ 


९ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


पंचायत समित्यांची नावे 


सभापती पद ज्या प्रवर्गासाठी आरक्षित 

झाले त्याचा तपशील 


१ 


२ 


بيه 


१ 


सातारा 


२ 

३ 


४ 


कोरेगाव 
जावली 
वाई 
महाबळेश्वर 
खंडाळा 


५ 

६ 


७ 


फलटण 


सर्वसाधारण महिला 
सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 
सर्वसाधारण महिला 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण महिला 
सर्वसाधारण महिला 
अनुसूचित जाती 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

रामचंद्र शिंदे, 
जिल्हाधिकारी, सातारा . 


८ 


माण 


or 


खटाव 


१० 


कराड 


११ 


पाटण 


सातारा , ११ डिसेंबर २०१९ . 


मंगळवार , डिसेंबर १७, २०१९ / अग्रहायण २६, शके १९ ४१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पंसप -५/ कावि - ९ ६६०४/ २०१ ९.-- मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/जिपपंस/ २०१ ९ / प्र. क्र . २५ / का -७, 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ च्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोट-निवडणुकीच्या कार्यक्रमान्वये, तसेच महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९ ६१ चे कलम ९, पोट -कलम (२) च्या खंड ( अ) चे परंतुक व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (मतदार विभाग आणि 
निवडणूक घेणे) नियम, १९ ६२ चा नियम ६६ , पोट-नियम (१ ) व (३) अन्वये पुणे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निर्वाचक गण क्रमांक ८ ९- धायरी, 
तालुका हवेली येथून निवडून आलेल्या पंचायत समिती सदस्यांची नावे त्यांच्या कायम पत्त्यासहित याद्वारे खालीलप्रमाणे अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

परिशिष्ट 
तालुक्याचे नाव 

ज्या निर्वाचक गणातून 

निवडून आलेल्या 
सदस्य म्हणून निवडून 

पंचायत समिती 
आले त्या निर्वाचक गणाचे 

सदस्याचे संपूर्ण 
क्रमांक, नाव व प्रवर्ग 


अ . क्र . 


कायमचा पत्ता 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


हवेली 


करंजावणे सुवर्णा राजेंद्र 


८ ९ - धायरी, तालुका हवेली, 
( सर्वसाधारण स्त्री ) 


९ ४ , नांदोशी रोड , किरकटवाडी, 
मराठी शाळेजवळ, तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे -४११ ०२४. 


नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी , पुणे 


पुणे, १७ डिसेंबर २०१९ . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ - २५, २०१९ / अग्रहायण २८ ते पौष ४, 


शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती ) (पदांचे आरक्षण 
व निवडणूक ) नियम , १९ ६२ 

अधिसूचना 
क्रमांक पसप-५/ कावि -९६६०६ / २०१९. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने शासकीय अधिसूचना , ग्राम विकास व जलसंधारण क्रमांक पंसनि -२०१८/ 
प्र. क्र . २१८ ( १)/पंरा -२ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ च्या लगतच्या अधिसूचनेन्वये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
(विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह) आणि महिला ( अनु. जाती , अनु. जमाती व नागरिकांच्या मागास वर्गाचा प्रवर्ग यामधील महिलांसह) यांच्यासाठी 
राखून ठेवावयाच्या, राज्यातील पंचायत समित्यांच्या ( भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४४ (१) अन्वये राष्ट्रपतींनी जाहीर केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात 
पूर्णत : येणाऱ्या पंचायत समित्या वगळून ) सभापतींच्या पदांची संख्या विनिर्दिष्ट केलेली आहे. 

त्याअर्थी, सदर दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ च्या अधिसूचनेमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या आरक्षण पदाचे अनुषंगाने पुणे जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांच्या 
सभापतींची पदे दिनांक १३ डिसेंबर २०१९ रोजी घेतलेल्या सोडतीप्रमाणे खालीलप्रमाणे आरक्षण करण्यात आलेली आहेत. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


पंचायत समित्यांची नावे 


सन २०१९ साठी निश्चित झालेले पंचायत समिती 

सभापतीपदाचे आरक्षण 


२ 


३ 


१ 


हवेली 


अनुसूचित जाती महिला 
अनुसूचित जमाती 


२ 


आंबेगाव 


३ 


बारामती 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


४ 


खेड 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


इंदापूर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


५ 

६ 


जुन्नर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


( ७ 


पुरंदर 


सर्वसाधारण महिला 


८ 


दौंड 


सर्वसाधारण महिला 


९ 


मावळ 


सर्वसाधारण महिला 


१० 


शिरूर 


सर्वसाधारण महिला 


११ 


वेल्हा 


सर्वसाधारण 


१२ 


भोर 


सर्वसाधारण 


१३ 


मुळशी 


सर्वसाधारण 


नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी , पुणे . 


पुणे , १६ डिसेंबर २०१९ . 


वाचले .-- ( १) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ /जिपपंस/ २०१९ / प्र. क्र . २५ / का . ७, दिनांक 

१८ नोव्हेंबर २०१९ . 


( २) निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार , शिरोळ , २८ - दत्तवाड निवडणूक विभाग यांचेकडील पत्र क्रमांक जि.प.ग्रापं / 

कावि -३४८/ २०१९ , दिनांक १३ डिसेंबर २०१९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ - २५ , २०१९ / अग्रहायण २८ ते पौष ४ , 


शके १ ९ ४१ 


११ 


आदेश 
क्रमांक कार्या- १२- अ/जिपपंस/ आरआर-४९ ३/ २०१९ .-- मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ /जिपपंस/ २०१९/ प्र. क्र . 
२५/ का. ७, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ च्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोट -निवडणुकीच्या कार्यक्रमान्वये, तसेच महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९ ६१ चे कलम ९, पोट -कलम (२) च्या खंड ( अ) चे परंतुक व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (मतदार 
विभाग आणि निवडणुका घेणे) नियम , १९ ६२ मधील नियम ६६, पोट -नियम (१) व (३) अन्वये कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणूक विभाग क्रमांक २८ 
दत्तवाड, तालुका शिरोळ येथून पोट-निवडणुकीद्वारे निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद सदस्याचे नाव त्यांच्या कायम पत्त्यासहित याद्वारे पुढीलप्रमाणे 
अधिसूचित करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 
निवडून आलेल्या 

जिल्हा परिषद तालुक्याचे 
सदस्याचे नाव 

निवडून आले 

निवडणूक विभागाचे 


अ . 


कायमचा पत्ता 


कोणत्या पक्षातून 


आरक्षण 


क्र . 


नाव 


नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


माने प्रविण दौलत 


२८ दत्तवाड 


शिरोळ अनारक्षित 


गांधी चौक , दत्तवाड , 
ता . शिरोळ , जि . कोल्हापूर 
पिन -४१६१०७. 


भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेस . 


दौलत देसाई, 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , १७ डिसेंबर २०१९. 


क्रमांक निवडणूक/ जि.प.पं.स./ आरआर-८२८ / २०१९ .--महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ चे कलम ९ व पोट 
कलम (२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद निवडणूक नियम, १९ ६२ चा नियम ६६, पोट- कलम (१) अन्वये सांगली जिल्हा परिषद निवडणूक विभागातून 
निवडून आलेल्या सर्व सभासदांची नावे त्यांच्या कायम पत्त्यासहित याद्वारे खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 

परिशिष्ट 
अ . तालुका जि.प. 

निवडून आलेल्या 

कायमचा पत्ता पक्ष / आघाडी/ उमेदवाराची 
निवडणूक सभासदांची नावे 

निशाणी 
विभागाचा विभागाचे 
क्रमांक 


आरक्षण 


जि.प. 
निवडणूक 


क्र . 


फ्रंटचे नाव 


अथवा अपक्ष 


नाव 


१ २ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


१ 


तासगाव 


२२ 


सावळज 


सर्वसाधारण 


पाटील सागर चंद्रकांत 


२ शिराळा 


४८ 


कोकरूड 


सर्वसाधारण 


देशमुख संपतराव 
गुलाबराव 


मु . पो . सावळज , राष्ट्रवादी काँग्रेस 

घड्याळ 
ता . तासगाव , 

पार्टी 
जि . सांगली. 
मु . पो . कोकरूड , भारतीय जनता कमळ 
ता . शिराळा, पार्टी 
जिल्हा सांगली. 

डॉ . अभिजित चौधरी, 
जिल्हाधिकारी, सांगली . 


सांगली, १३ डिसेंबर २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


